धर्मादाय उप आयुक्त, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- सीएचए-२०२१/प्र.क्र.९३/कार्या-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१६ नोव्हेंबर,२०२२. 


शासन आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) (दोन) व (4) मधील तरतूदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निदेशानुसार खालील तक्त्यात नमूद धर्मादाय संघटनेतील धर्मादाय 
उप आयुक्त, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व | सध्याचे कार्यरत/नेमून | बदलीनंतर पदस्थापनेचे पद 
क्र. पदनाम दिलेले ठिकाण व ठिकाण 
Zs 2 3 
q श्री.रा. गो. मामू, पुणे धर्मादाय उप आयुक्त, अमरावती 
धर्मादाय उप आयुक्त 
२. । श्री.न. वा. जगताप, अमरावती धर्मादाय उप आयुक्त, पुणे 
धर्मादाय उप आयुक्त 


२. संबंधित विभागप्रमुखांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या सध्याच्या पदावरून 
कार्यमुक्त करुन, त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी रुजू होण्यास सांगावे. 

३. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित 
कालावधीत रूजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा अहवाल धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयामार्फ़त 


शासनास सादर करावा. 


४. उपरोक्त तक्त्यात नमूद श्री. न. वा. जगताप यांची विनंती बदली असल्याने त्यांना बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू होण्याकरीता पदग्रहण अवधी, बदली अनुदान, प्रवास खर्च, दैनिक भत्ता व इतर 
अनुषंगिक सवलतीचा लाभ देय राहणार नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः सीएचए-२०२१/प्र.क्र. ९ ३/कार्या- १ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११६११३२०१४९१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Manisha Anil 


u=Law And Judiciary 


Kadam contin 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे स्वीय सहायक,विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचे स्वीय सहायक,विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 
धर्मादाय सह आयुक्‍्त,पुणे/अमरावती (धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 
संबंधित धर्मादाय उप आयुक्‍त (धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 
संबंधित कोषागार अधिकारी,पुणे/अमरावती. 
विधि व न्याय विभाग, कार्यासन १५/१६/१७/२३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती(का-१). 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


